महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) 
संवर्गातील ज्येष्ठ अधिव्याख्याता व अधिव्याख्याता 
पदावरील अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 
पूर्ण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-पकास-२४१७/प्र. क्र.३०३/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २८ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा :- १. शा.शि. व क्री. वि.शासन निर्णय क्र. एसएटी-०८१२/प्र.क्र.३५३/प्रशा-२,दि. ३०.०१.२०१३ 
२. शा.शि. व क्री. वि.शासन निर्णय क्र. एसएटी-०८१२/प्र.क्र.३५३/प्रशा-२,दि. ११.०२.२०१३ 
३. शा.शि. व क्री. वि.शासन निर्णय क्र. एसएटी-०८१२/प्र.क्र.३९८/प्रशा-२,दि.०१.०३.२०१३ 
४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, अधिसूचना क्रमांक एसएओ-१०११/प्र.क्र.३९/प्रशा-२ 
Te. 2§.02.209¢ 
५. आयुक्त शिक्षण यांचे पत्र क्र. आशिका/परिविक्षा २०१७/आस्था-अ/१०५/२२४५/ 
दि. १९.०४.२०१८ 
६. आयुक्त शिक्षण यांचे पत्र क्र. आशिका/परिविक्षा २०१७/आस्था- अ/१०५/३०८२/ 
दि.१४.०६.२०१८ 
७. आयुक्‍त शिक्षण यांचे पत्र क्र. आशिका/परिविक्षा/आस्थ-अ/१०५/६०८०, दि. १२.११.२०१८ 


प्रस्तावना : 


वाचा अ.क्र.१ व २ येथे नमूद अनुक्रमे दिनांक ३०.०१.२०१३ व दिनांक ११.०२.२०१३ च्या शासन 
निर्णयान्वये महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशिक्षण शाखा) गट-ब संवर्गात अधिव्याख्याता या पदावर तसेच वाचा 
येथील अ.क्र.३ येथे नमूद दिनांक ०१.०३.२०१३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र शिक्षण सेवा 
(प्रशिक्षण शाखा) गट-अ संवर्गात ज्येष्ठ अधिव्याख्याता या पदावर, सरळसेवेने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
पुरस्कृत उमेदवारांची २ वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र 
शिक्षण सेवा गट-अ व गट-ब (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा-पूर्वीची शिक्षक प्रशिक्षण शाखा) या संवर्गात 
नियुक्‍त अधिकाऱ्यांसाठी विभागीय परीक्षा घेण्यात आली नाही. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांच्या वेतनवाढी 
थांबलेल्या आहेत. परिणामी या सर्व अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करणे, नियुक्त्या पुढे 
चालू ठेवणे, वेतनवाढी नियमित करणे, ज्येष्ठतासूची तयार करणे इत्यादी सेवाविषयक बाबीही प्रलंबित 
आहेत. आयुक्त (शिक्षण) यांच्या दिनांक १९.०४.२०१८ च्या पत्रान्वये परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण 
करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी १ 


शासन आदेशा क्रमांकः पकास-२४१७/प्र. क्र.३०३/प्रशा-२ 


२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दिनांक २६.०२.२०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे “महाराष्ट्र 
शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा)” संवर्गातील प्राचार्य गट-अ, ज्येष्ठ अधिव्याख्यता गट-अ व 
अधिव्याख्याता गट-ब या पदांसाठी विभागीय परीक्षेचे विनियमन करणारे नियम २०१८ प्रसिध्द करण्यात 
आले आहेत. 


शासन निर्णय : - 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( शिक्षण सक्षमीकरण शाखा पुर्वीची प्रशिक्षण शाखा ) मधीळ अधिव्याख्याता 
(गट-ब) पदावर वाचा येथे नमूद दिनांक ३०.०१.२०१३ व ११.०२.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये सरळसेवेने 
उमेदवारांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. तसेच, वाचा येथे नमूद अ.क्र. ३ येथे दिनांक ०१.०३.२०१३ 
च्या शासन निर्णयान्वये ज्येष्ठ अधिव्याख्याता (गट-अ) पदावर सरळसेवेने उमेदवारांची नियुक्‍ती करण्यात 
आली आहे. 


२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दिनांक २६.०२.२०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे “महाराष्ट्र 
शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा)” संवर्गातील प्राचार्य गट-अ, ज्येष्ठ अधिव्याख्यता गट-अ व 
अधिव्याख्याता गट-ब या पदांसाठी विभागीय परीक्षेचे विनियमन करणारे नियम २०१८ प्रसिध्द करण्यात 
आले आहेत. सदर नियमातील तरतुदी विचारात घेता, सरळसेवेने सन २०१३ मध्ये नियुक्‍त झालेल्या 
अधिकार्‍्यांपैकी २५ अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी नियमित स्वरुपात संपुष्ठात आणण्याचा निर्णय 
शासनाने घेता आहे. महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशिक्षण शाखा) संवर्गात ज्येष्ठ अधिव्याख्याता व 
अधिव्याख्याता पदावर नियुक्‍त सोबतच्या प्रपत्र-अ मध्ये नमूद अधिकाऱ्यांचा त्यांच्या नावासमोर रकाना 
क्र. ७ मध्ये नमूद दिनांकास परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्यात येत असून रकाना क्र. ८ मध्ये नमूद 
दिनांकास त्यांची सेवा पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


३. परिविक्षाधीन पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दिनांक २६.०२.२०१८ रोजीच्या नियमांच्या अधिन राहून 
वार्षिक वेतनवाढी देण्यात याव्यात. तसेच संबंधितांच्या सेवापुस्तकात याची नोंद घेण्यात यावी. 


४. “महाराष्ट्र शिक्षण सेवेतील प्राचार्य (गट-अ), ज्येष्ठ अधिव्याख्याता (गट-अ) व अधिव्याख्याता (गट- 
ब) (शिक्षण सक्षमीकरण झाखा) या पदांसाठी विभागीय परीक्षा नियम २०१८” हे नियम दिनांक 
२६.०२.२०१८ रोजी निर्गमित करण्यात आले असून, दिनांक २७.०२.२०१८ रोजीच्या राजपत्रात प्रसिध्द 
करण्यात आळे आहेत. सदर अधिसूचनेमधीळ नियम ३(१) नुसार नियमित स्वरुपात परिविक्षाधीन 
कालावधी पूर्ण करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी (ज्यांना वयाची ५५ वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे सूट देण्यात आळी 
आहे, असे अधिकारी वगळून) विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः पकास-२४१७/प्र. क्र.३०३/प्रशा-२ 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२२९१२२३२६२८२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


(र. प्र. आटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई ( पत्राद्वारे ) 

) संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे (विद्या प्राधिकरण) 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

) प्राचार्य/उपसंचालक, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणे. 

) 

) 

) 

) 


AN A) 


ee 


o~ 
ae 


संबंधित प्राचार्य, जिल्हा शैक्षणिक सात्तत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था. 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

संबंधित अधिकारी ( संचालक, म.रा.शै.सं.व प्र.प.( विद्या प्राधिकरण) पुणे यांचे कार्यालया मार्फत) 
निवडनस्ती 


an 


S 


SS 


8 


पृष्ठ ७ पैकी 3 


शासन आदेश क्रमांकः पकास-२४१७/प्र. क्र.३०३/प्रश्ा-२ 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक पकास-२४१७/प्र.क्र.३०३/प्रशा-२, दिनांक २८ /१२/२०१८ सोबतचे प्रपत्र -अ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव शासन सेवेत नियुक्तीच्या शासनसे रकाना ४ परिविक्षा | रकाना ६ मधील | परिविक्षाधीन 
व पदनाम आदेशाचा दिनांक प्रथम रुजू मधील कालावधीत | कारणांमुळे कालावधी 
झाल्याचा दिनांकानुसार | घेतलेल्या | वाढलेला समाधानकारक पूर्ण 
दिनांक परिविक्षाधीन । एकूण परिविक्षाधीन । केल्यामुळे शासन 
कालावधी पूर्ण | अजिंत/परि | कालावधी पूर्ण सेवाज्या 
होण्याचा वर्तीत रजा | होण्याचा दिनांकापासून पुढे 
दिनांक इ. एकूण | दिनांक चालु ठेवावयाची 
कालावधी आहे तो दिनांक. 
शिवा २ 3 8 4 g 9 ८ 
| श्रीमती रंजना रामा | शा.शि.वक्रो.वि.शा.नि.क्र.एस | 98.03.2093 । 92.03.2094 १२ ३०.०३.२०१५ | 39.03.2094 
लोहकरे, एटी-०८१२/प्र.क्र.३९८ 
ज्येष्ठ अधिव्याख्याता । /प्रशा-२, दि.०१.०३.२०१३ 
२ । श्रीमती अनुपमा प्रकाश | शा.शि.वक्रो.वि.शा.नि.क्र.एस | १२.०३.२०१३ । ११.०३.२०१५ १०६ २५.०६.२०१५ | २६.०६.२०१५ 
तावशीकर, एटी-०८१२/प्र.क्र.३९८ 
ज्येष्ठ अधिव्याख्याता । /प्रशा-२, दि.०१.०३.२०१३ 
३ | श्री. बाळकृष्ण नंदाराम | शा.शि.व क्रो.वि.शा.नि.क्र. । ०७.०३.२०१३ । ०६.०३.२०१५ निरंक ०६.०३.२०१५ | 019.03.2093 
वाटेकर, एसएटी-०८१२/प्र.क्र.३९८ 
ज्येष्ठ अधिव्याख्याता । /प्रशा-२, दि.०१.०३.२०१३ 
४ | श्री. समाधान शा.शि.वक्री.वि.शा.नि.क्र.एस | २२.०३.२०१३ | २१.०३.२०१५ ३ २४.०३.२०१५ | २५.०३.२०१५ 
दगडूबा डुकरे, एटी०८१२/प्र.क्र.३९८/ 
ज्येष्ठ अधिव्याख्याता । प्रशा-२, दि.०१.०३.२०१३ 
५ | श्री. जितेंद्र भिमराव । शा.शि.व क्री.वि.शा.नि.क्र. । १४.०३.२०१३ | १३.०३.२०१५ | निरंक | १३.०३.२०१५ | 98.03.2094 
साळुंखे, एसएटी०८१२/प्र.क्र.३९८/ 
ज्येष्ठ अधिव्याख्याता । प्रशा-२, दि.०१.०३.२०१३ 
६ श्री. संजय शा.शि.व क्रो.वि.शा.नि.क्र. । १२.०३.२०१३ | ११.०३.२०१५ २५ ०६.०४.२०१५ | 09.08.2094 
विनायकराव येवते, । एसएटी-०८१२/प्र.क्र.३९८ 
ज्येष्ठ अधिव्याख्याता । /प्रशा-२, दि.०१.०३.२०१३ 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः पकास-२४१७/प्र. क्र.३०३/प्रश्ा-२ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव शासन सेवेत नियुक्तीच्या । शासन सेवेत | रकाना ४ परिविक्षा | रकाना ६ मधील | परिविक्षाधीन 
व पदनाम आदेशाचा दिनांक प्रथम रुजू मधील कालावधीत | कारणांमुळे कालावधी 
झाल्याचा दिनांकानुसार | घेतलेल्या | वाढलेला समाधानकारक पूर्ण 
दिनांक परिविक्षाधीन । एकूण परिविक्षाधीन । केल्यामुळे शासन 
कालावधी पूर्ण | अजिंत/परि | कालावधी पूर्ण सेवाज्या 
होण्याचा वर्तीत रजा | होण्याचा दिनांकापासून पुढे 
दिनांक इ. एकूण | दिनांक चालु ठेवावयाची 
कालावधी आहे तो दिनांक. 
२ ३ ४ षु ६ ७ ८ 
७ | श्रीमती किरण शा.शि.व क्री.वि.शा.नि.क्र. २८.०३.२०१३ | २७.०३.२०१५ निरंक । २७.०३.२०१५ । २८.०३.२०१५ 
रावसाहेब धांडे, एसएटी-०८१२/प्र.क्र.३९८ 
ज्येष्ठ अधिव्याख्याता । /प्रशा-२, दि.०१.०३.२०१३ 
८ | श्री. राजेद्र वसंत शा.शि.व क्री.वि. शा.नि.क्र. २०.०३.२०१३ । १९.०३.२०१५ १६ ०६.०४.२०१५ | ०७.०४.२०१५ 
कांबळे, एसएटी-०८१२/प्र.क्र.३९८ 
ज्येष्ठ अधिव्याख्याता । /प्रशा-२, दि.०१.०३.२०१३ 
९ श्री. योगेडा रघुनाथ =| शा.शि.व क्रो.वि. शा.नि.क्र. । १३.०३.२०१३ | १२.०३.२०१५ निरंक ।१२.०३.२०१५ ।१३.०३.२०१५ 
सोनवणे, एसएटी-०८१२/प्र.क्र.३९८ 
ज्येष्ठ अधिव्याख्याता । /प्रशा-२, दि.०१.०३.२०१३ 
| श्री. जयपाल प्रभाकर । शा.शि.व क्रो.वि. शा.नि.क्र. ३१.०७.२०१३ | ३०.७.२०१५ निरंक । ३०.०७.२०१५ । ३१.०७.२०१५ 
कांबळे, एसएटी-०८१२/प्र.क्र.३९८ 
ज्येष्ठ अधिव्याख्याता । /प्रशा-२, दि.०१.०३.२०१३ 
a श्री. प्रविण अशोक शा.शि.व क्री.वि. शा.नि.क्र. १२.०३.२०१३ | ११.०३.२०१५ निरंक । 99.03.2094 । १२.०३.२०१५ 
चव्हाण, एसएटी-०८१२/प्र.क्र.३९८ 
ज्येष्ठ अधिव्याख्याता । /प्रशा-२, दि.०१.०३.२०१३ 
१२ श्री. राजेंद्र नानासो शा.शि.व क्रौ.वि. शा.नि.क्र. ०४.०३.२०१३ | ०३.०३.२०१५ निरंक । ०३.०३.२०१५ । ०४.०३.२०१५ 
वाकडे, एसएटी-०८१२/प्र.क्र.३९८ 
ज्येष्ठ अधिव्याख्याता । /प्रशा-२, दि.०१.०३.२०१३ 
१३ | श्री. जयप्रकाश शा.शि.व क्री.वि. शा.नि.क्र. ३१.०७.२०१३ | ३०.०७.२०१५ निरंक | ३०.७.२०१५ ३१.०७.२०१५ 
शालीग्राम पाटील, एसएटी-०८१२/प्र.क्र.३९८ 
ज्येष्ठ अधिव्याख्याता । /प्रशा-२, दि.०१.०३.२०१३ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः पकास-२४१७/प्र. क्र.३०३/प्रश्ा-२ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव शासन सेवेत नियुक्तीच्या । शासन सेवेत | रकाना ४ परिविक्षा | रकाना ६ मधील | परिविक्षाधीन 
व पदनाम आदेशाचा दिनांक प्रथम रुजू मधील कालावधीत | कारणांमुळे कालावधी 
झाल्याचा दिनांकानुसार | घेतलेल्या | वाढलेला समाधानकारक पूर्ण 
दिनांक परिविक्षाधीन । एकूण परिविक्षाधीन । केल्यामुळे शासन 
कालावधी पूर्ण | अजिंत/परि | कालावधी पूर्ण सेवाज्या 
होण्याचा वर्तीत रजा | होण्याचा दिनांकापासून पुढे 
दिनांक इ. एकूण | दिनांक चालु ठेवावयाची 
कालावधी आहे तो दिनांक. 
a २ ३ ४ षु ६ ७ ८ 
१४ श्री. चंद्रकांत अशोक | ara atte. शा.नि.क्र. ०७.०२.२०१३ । ०६.०२.२०१५ १३२ १८.०६.२०१५ | १९.०६.२०१५ 
पवार, एसएटी-०८१२/प्र.क्र.३५३ 
अधिव्याख्याता /प्रशा-२, दि.३०.०१.२०१३ 
१५ | श्रीमती प्राची देवराज । शा.शि.व क्री.वि. शा.नि.क्र. ०५.०२.२०१३ । ०४.०२.२०१५ निरंक | 08.02.2094 । ०५.०२.२०१५ 
पाटील, एसएटी-०८१२/प्र.क्र.३५३ 
अधिव्याख्याता /प्रशा-२, दि.३०.०१.२०१३ 
१६ | श्री. भालचंद्र रमेठा शा.शि.व क्री.वि. शा.नि.क्र. १८.०२.२०१३ | १७.०२.२०१५ निरंक । १७.०२.२०१५ । १८.०२.२०१५ 
पाटील, एसएटी-०८१२/प्र.क्र.३५३ 
अधिव्याख्याता /प्रशा-२, दि.३०.०१.२०१३ 
१७ । श्रीमती स्वाती गजानन | झा.शि.व क्री.वि. शा.नि.क्र. ०५.०२.२०१३ । ०४.०२.२०१५ निरंक | 08.02.2094 । ०५.०२.२०१५ 
विभूते, एसएटी-०८१२/प्र.क्र.३५३ 
अधिव्याख्याता /प्रशा-२, दि.३०.०१.२०१३ 
१८ | श्री. गंगाधर विठोबा । झा.शि.व क्रौ.वि. शा.नि.क्र. २८.०२.२०१३ | २७.०२.२०१५ ९ ०९.०३.२०१५ | 90.03.2094 
वाळले, एसएटी-०८१२/प्र.क्र.३५३ 
अधिव्याख्याता /प्रशा-२, दि.३०.०१.२०१३ 
१९ । श्रीमती वनमाला शा.शि.व क्रौ.वि. शा.नि.क्र. २१.०२.२०१३ | २०.०२.२०१५ निरंक । २०.०२.२०१५ । २१.०२.२०१५ 
महारु पवार, एसएटी-०८१२/प्र.क्र.३५३ 
अधिव्याख्याता /प्रशा-२, दि.३०.०१.२०१३ 
२० | श्रीमती स्मिता शा.शि.व क्री.वि. शा.नि.क्र. ०६.०२.२०१३ । ०५.०२.२०१५ ४८ २०.०३.२०१५ । २१.०३.२०१५ 
पंडितराव कापसे, एसएटी-०८१२/प्र.क्र.३५३ 
अधिव्याख्याता /प्रशा-२, दि.३०.०१.२०१३ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः पकास-२४१७/प्र. क्र.३०३/प्रशा-२ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव शासन सेवेत नियुक्तीच्या । शासन सेवेत | रकाना ४ परिविक्षा । रकाना ६ मधील | परिविक्षाधीन 
व पदनाम आदेशाचा दिनांक प्रथम रुजू मधील कालावधीत | कारणांमुळे कालावधी 
झाल्याचा दिनांकानुसार | घेतलेल्या | वाढलेला समाधानकारक पूर्ण 
दिनांक परिविक्षाधीन । एकूण परिविक्षाधीन । केल्यामुळे शासन 
कालावधी पूर्ण | अजिंत/परि | कालावधी पूर्ण । सेवा ज्या 
होण्याचा वर्तीत रजा | होण्याचा दिनांकापासून पुढे 
दिनांक इ. एकूण | दिनांक चालु ठेवावयाची 
कालावधी आहे तो दिनांक. 
a 2 2 8 षु & 9 ८ 
२१ | श्री. राजेश माणिकराव | शा.शि.व क्री.वि. शा.नि.क्र. । २८.०२.२०१३ । २७.०२.२०१५ १८ ११.०३.२०१५ । 92.03.2094 
चौधरी, एसएटी-०८१२/प्र.क्र.३५३ 
अधिव्याख्याता /प्रशा-२, दि.३०.०१.२०१३ 
22. | श्री. जगदीश भगवान | शा.शि.व क्रो.वि. शा.नि.क्र. १५.०२.२०१३ | १४.०२.२०१५ निरंक | १४.०२.२०१५ । 94.02.2094 
करडे, एसएटी-०८१२/प्र.क्र.३५३ 
अधिव्याख्याता /प्रशा-२, दि.३०.०१.२०१३ 
23. | at. प्रविण दुलसिग | शा.शि.व क्रो.वि. शा.नि.क्र. । २८.०२.२०१३ | २७.०२.२०१५ निरंक । २७.०२.२०१५ । २८.०२.२०१५ 
राठोड, एसएटी-०८१२/प्र.क्र.३५३ 
अधिव्याख्याता /प्रशा-२, दि.३०.०१.२०१३ 
२४ | श्री. अजयकुमार शा.शि.व te. शा.नि.क्र. । २१.०२.२०१३ | २०.०२.२०१५ २७ २०.०३.२०१५ । 29.03.2094 
त्रिबकराव फुंदे, एसएटी-०८१२/प्र.क्र.३५३ 
अधिव्याख्याता /प्रशा-२, दि.११.०२.२०१३ 
Ravindra 1. 0 गत 
०११४० === 
(र. प्र. आटे) 
सह सचिव , महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


